(सर्व कायदेशीर अथवा न्यायालयीन विवादासाठी या निर्णयाचा इंग्रजी अनुवाद अधिग्राह्य धरण्यात येईल) 


वनजमिन-ठाणे 

वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता (अभियांत्रिकी विभाग), मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, 
बांद्रा (पूर्व), मुंबई यांना राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ (मुंबई 
ते पुणे) ते कटाई Gam दरम्यान जोडरस्ता 
बांधण्याकरीता मौजे-देसाई, ता. व जि. ठाणे येथील 
०.८३२५ हेक्‍टर कांदळवनक्षेत्र वळतेकरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-१२१८/प्र.क्र.१९५/फ-१० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २७/०७/२०२१ 


वाचा :- 
१) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र. 
कक्ष-१७/एनसी/२/आयडी-१२६१६/(६३)/५००/२०१८-१९, दिनांक ०४/०६/२०१८. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक ३०/०७/२०१८. 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-१७/एनसी/२/आयडी-१२६१६/(६३)/६१०/२०१८-१९, दिनांक १२/१०/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


कार्यकारी अभियंता (अभियांत्रिकी विभाग), मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला 


कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व, मुंबई यांनी वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ (मुंबई 


ते पुणे) ते कटाई जंक्ठान दरम्यान जोडरस्ता बांधण्याकरीता मौजे-देसाई, ता. व जि. ठाणे येथील एकूण 


०.८२२५ हेक्‍टर कांदळवनक्षेत्र वळतेकरणाचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वन विभागास सादर केला 


होता. सदर प्रस्तावास वरील अ.क्र.२ येथील शासन आदेशान्वये तत्वत: मंजूरी देण्यात आली आहे. 


त्यातील अटींची पूर्तता केल्यानंतर या प्रस्तावास अंतिम मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


१. भारत सरकारच्या आदेश क्रमांक-एफ.नं.११-९/९८/एफसी, दिनांक १३/०२/२०१४ व दिनांक 


२१/०८/२०१४ अन्वये राज्यांना दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने, वन (संवर्धन) 


अधिनियम, १९८०, कलम-२ (ii) अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ (मुंबई ते पुणे) ते कटाई Vi दरम्यान 


जोडरस्ता बांधण्याकरीता मौजे-देसाई, ता. व जि. ठाणे येथीळ एकूण ०.८३२५ हेक्‍टर कांदळवनक्षेत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-१२१८/प्र.क्र.१९५/फ-१० 


वळती करण्याबाबत अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 


संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास तत्वत: मंजूरी प्रदान केली होती. 


२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वरील 


अ.क्र.३ येथील पत्रान्वये वरील तत्वत: मंजूरी आदेशातील अटींचा अटीपूर्तता अहवाल शासनास सादर 


केला आहे. सदर अटीपूर्तता अहवाल विचारात घेऊन तसेच वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या भारत 


सरकारच्या आदेशान्वये राज्यांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, शासन याद्वारे, वन (संवर्धन) 


अधिनियम, १९८०, कलम-२ (ii) अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ (मुंबई ते पुणे) ते कटाई Vie दरम्यान 
जोडरस्ता बांधण्याकरीता मौजे-देसाई, ता. व जि. ठाणे येथील एकूण ०.८३२५ हेक्‍टर कांदळवनक्षेत्र 


वळतीकरण्याबाबत अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.कक्ष-१७/एनसी/२/आयडी-१२६१६/(६३)/५००/२०१८-१९, दिनांक ०४/०६/२०१८ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अंतिम मंजूरी देत आहे. वनजमिनीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


गावाचे नाव, सर्व्हे नंबर वनक्षेत्र वैधानिक दर्जा 
तालुकाव । जुनासर्व्हे नंबर | नवीन सर्व्हे नंबर | (हेक्‍टर मध्ये) 
जिल्हा 
मौजे-देसाई १७४ १७४७ ०.०२३४ संरक्षित वने म्हणून 
२३५ 234 pt 0.4922 अधिसूचित न झालेले 
तालुका-ठाणे, २२३७ २२३७ ०.०९२८ कांदळवनक्षेत्र 
जिल्हा-ठाणे १८० १८० pt ०.१३४० 
७४ ७४७ ०.०६२६ 
(94 94 pt 0.0994 
९० Ro pt 90,0440 
९१ ९१७ ०.२७५० 
एकूण वनक्षेत्र (हेक्‍टर मध्ये) ०.८३२५ कांदळवन 


३. सदर अंतिम मंजूरी खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
१) वनक्षेत्राचा वैधानिक दर्जा बदलणार नाही. 


२) वन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या १.०० हेक्टर अवनत वनक्षेत्रावर प्रकल्प यंत्रणेस 


स्व:खर्चाने पर्यायी वनीकरण करावे लागेल. 


3) प्रकल्प प्रस्तावामध्ये ज्या कारणासाठी वनजमिन मागणी केळेली आहे त्या कारणाशिवाय इतर 


कारणासाठी वनजमिनीचा वापर करता येणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-१२१८/प्र.क्र.१९५/फ-१० 


8) 


Go 


११ 


भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रकल्प यंत्रणेस ०.८३२५ हेक्‍टर वनक्षेत्राकरीता 


अनुज्ञेय नक्त वर्तमान मूल्याची रक्‍कम भरणे बंधनकारक राहील. 


केंद्र शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनेनुसार/ सुधारित दरानुसार प्रकल्प यंत्रणेस नक्त 


वर्तमान मूल्याची रक्‍कम भरावी लागेल. 


जनहित याचिका क्र.८७/२००६ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २७/०१/२०१० 


रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरुन कांदळवन क्षेत्रात काम सुरु करण्यापूर्वी मा.उच्च न्यायालय/ 


मा.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची पूर्व परवानगी प्राप्त करुन घेणे प्रकल्प यंत्रणेस बंधनकारक 


राहील. 


आव्यक असल्यास सक्षम प्राधिकरणाव्दारे पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance) 


प्राप्त करुन घेणे प्रकल्प यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


आवश्यक असल्यास सक्षम प्राधिकरणाव्दारे सागरी किनारा नियमन क्षेत्र अधिसूचना अंतर्गत 


(Coastal Regulation Zone Notification) परवानगी प्राप्त करुन घेणे प्रकल्प यंत्रणेस 


बंधनकारक राहील. 


प्रकल्प यंत्रणेस एकूण ०७ वृक्षांच्या तोडीसाठी अनुज्ञेय असणारी रक्‍कम अदा करणे बंधनकारक 


राहील. प्रकल्पाकरीता आवश्‍यक व कमीत कमी वृक्षांची तोड करण्यात यावी. टाळता 


येण्याजोगी वृक्षतोड टाळावी व अशा वृक्षांची पूर्व नियोजित जागेवर पुनःलागवड करणेसाठीचे 


सर्वतोपरी प्रयत्न प्रकल्प यंत्रणेच्या खर्चाव्दारे करण्यात यावेत. 


) प्रस्तावित प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्‍यक असणा-या साधनसामुग्रीची ने-आण करणेसाठी 


वनक्षेत्रात कोणताही अतिरिक्‍्त/ नवीन रस्ता तयार करण्यात येऊ नये. 


)प्रस्तुत रस्त्याचा वापर करण्या-या वन विभागाच्या सर्व वाहनांना पथकर आकारणीतून We 


देण्यात यावी. 


१२)प्रकल्पाकरीता वळती करण्यात आलेल्या क्षेत्रावरील हरीत आच्छादनाच्या संतुलनासाठी २० 


स्थानिक वन प्रजातींची लागवड व त्यांचे संवर्धन प्रकल्प यंत्रणा स्वखर्चाने करेल. वृक्ष 


लागवडीकरीता आवश्‍यक स्थळ वन विभागाव्दारे (उपवनसंरक्षक, ठाणे) प्रकल्प क्षेत्रात किंवा 


प्रकल्पाच्या आसपासच्या परिसरात निवडले जाईल. 


१३) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे ज्या पक्ष्यांचे अधिवास/ घरटे नष्ट होणार आहेत त्या पक्ष्यांच्या 


अधिवासाची पर्यायी व्यवस्था व भविष्यातील देखभाल राज्य शासनाच्या सल्ल्यानुसार प्रकल्प 


यंत्रणेस करणे बंधनकारक राहील. प्रस्तावित वनक्षेत्र व वनक्षेत्राया आसपासचा परिसर तसेच 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-१२१८/प्र.क्र.१९५/फ-१० 


मानवी वसाहतींचा परिसरात पर्यावरण पूरक साहित्याचा वापर करुन तयार केलेली घरटी 


उभारण्यात यावीत. 


१४) प्रस्तुत रस्त्याच्या अद्ययावतीकरणासाठी अतिरिक्त वनक्षेत्राची कोणतीही मागणी पुढील ५ वर्षात 


मंजूर करता येणार नाही. 


१५) प्रकल्प यंत्रणेने उक्त प्रकल्पास लागू असण्या-या सर्व संबंधित कायद्यांतील तरतुदी, नियम व 


मार्गदर्शक सूचना यांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्‍यक असेल. 


१६)वन विभागाने घातलेल्या सर्व अटी प्रकल्प यंत्रणेवर बंधनकारक राहतील. 


१७) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा, ठाणे यांचे परवानगीशिवाय प्रस्तावित वनजमिनीवर काम सुरुवात 


करण्यात येऊ नये. 


१८)वरील परिच्छेद-१ मध्ये नमूद केलेल्या केंद्र शासनाच्या सर्व पत्रातील अटी व शर्तीच्या अधीन 


राहून तसेच शासनाच्या तत्वत: मान्यतेच्या आदेशातील अटींची पूर्तता प्रकल्प यंत्रणा करेल 


याच्या अधीन राहून ही अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे व त्या अटींचे पालन करणे 


प्रकल्प यंत्रणेवर बंधनकारक असेल. 


१९) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना योग्य वाटतील अशा 
इतर अटी. 


२०) प्रकल्प यंत्रणेने उपरोक्‍त अटींची पूर्तता केल्यानंतर मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), ठाणे हे वरील पूर्तता 


झाल्यानंतर प्रत्यक्षात वनजमिन वळतीकरणाची कार्यवाही करतील. 


२१)वर नमूद केलेल्या शासनाच्या तत्वत: मान्यता व अंतिम मान्यतेच्या पत्रातील विहित केलेल्या 


सर्व अटींचे प्रकल्प यंत्रणा अनुपालन करेल. प्रकल्प यंत्रणा सर्व अटींचे तंतोतंत अनुपाळन करेल 


याची मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), ठाणे हे खात्री करतील व याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी अपर 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना सादर करतील. 


२२) वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० व त्याअंतर्गत केलेले नियम आणि मार्गदर्शक सूचना व या 


आदेशातील अटींपैकी कोणत्याही अटींचे अनुपालन न करणे हे वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० 


चा भंग ठरेल आणि त्याप्रमाणे याबाबत वैधानिक कारवाई करण्यात येईल. उपरोक्‍त अटींपैकी 


कोणत्याही अटींचे अनुपालन न केल्यास (non-compliance) संबंधित वन अधिकारी, वन 
(संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत दिनांक २५/१०/१९९२ रोजी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 


सूचनांतील कलम १.९ नुसार अहवाल राज्य शासनामार्फत क्षेत्रिय अधिकारी (केंद्रीय), प्रादेशिक 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-१२१८/प्र.क्र.१९५/फ-१० 


कार्यालय, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपूर यांना सादर 
करतील. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२७१७०६४८३११९ असा आहे. हा निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digitally signed by Arvind Shankar Apte 
A rvi nd S h an ka [DN CN= Arvind Shankar Apte, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Revenue And Forest 


Apte Department 


(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


१) सचिव, पर्यावरण, वन आणि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
२) क्षेत्रिय अधिकारी (केंद्रीय), प्रादेशिक कार्यालय, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 
भारत सरकार, नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महा-कॅम्पा), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर. 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई. 
८) विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 
९) मुख्य वनसंरक्षक (वन संवर्धन), नागपूर. 
१०) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), ठाणे. 
११) जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे. 
१३)उपवनसंरक्षक, ठाणे. 
) 
) 


& 


S 


१४) विभागीय वन अधिकारी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक, मुंबई. 

१५) कार्यकारी अभियंता (अभियांत्रिकी विभाग), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला 
कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई. 

१६) निवडनस्ती (फ-१० कार्यासन). 


२. जिल्हाधिकारी, ठाणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे व उपवनसंरक्षक, ठाणे 


यांना निर्देशित करण्यात येते की, वरील निर्णयाची प्रत स्थानिक संस्था, पंचायत, नगरपालिका, 


नगरपरिषद आणि संबंधित शासकीय कार्यालयांचे प्रमुख यांना पाठविण्यात यावी. तसेच त्यांनी वरील 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-१२१८/प्र.क्र.१९५/फ-१० 


निर्णय त्यांच्या कार्यालयातील सूचना फलकावर तसेच वरील कार्यालय प्रमुखांच्या सूचना फलकावर 
सर्वसामान्य जनतेच्या माहितीसाठी प्रदर्शिळे जातील याची खात्री करावी. 


३. कार्यकारी अभियंता, अभियांत्रिकी विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला 
कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई यांना निर्देशित करण्यात येते की, GA AGRA सर्व आदेश, सर्व्हे क्र., गट 


क्र. त्यांचे प्रत्येकाचे क्षेत्र आणि वैधानिक दर्जा इ. सह आणि महाराष्ट्र शासनाने मान्यतेच्या आदेशात 


घातलेल्या अटी व संरक्षित बाबी यांच्यासह एक स्थानिक भाषेतील व एक इंग्रजी भाषेतील प्रसिध्द अशा 


दोन दैनिक वृत्तपत्रात प्रसारित करावेत व त्याची प्रत मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), ठाणे व उप वनसंरक्षक, 


ठाणे यांना सादर करण्यात यावी. 


8, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि संबंधित शासकीय 


कार्यालयांचे प्रमुख यांना निर्देशित करण्यात येते की, आदेशांची प्रत मिळाल्यापासून ३० दिवसापर्यंत 


सदर आदेशा सूचना फलकावर प्रदर्शित करावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


Forest Land- Thane 

Diversion of 0.8325 Ha. of Mangrove land 
not notified as Protected Forest under 
Forest (Conservation) Act, 1980 in favour 
of Executive Engineer (Engineering 
Division), Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority, Bandra-Kurla 
Complex, Bandra (East), Mumbai for 
construction of Link Road from NH-4 
(Mumbai-Pune Road) to Katai Junction in 
Village Desai, Tal.& Dist. Thane. 


Government of Maharashtra 
Revenue and Forest Department 
Government Resolution No.: FLD-1218/CR-195/F-10 


Mantralaya, Mumbai - 400 032 
Date: 27/07/2021 
Read - 

1. Additional Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer, Maharashtra 
State, Nagpurs letter No. Desk-17/NC/II/ID-12616/(63)/500/2018-19, 
Dated 04/06/2018. 

2. Government Resolution of even no. Dated 30/07/2018. 

3. Additional Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer, Maharashtra 
State, Nagpurs letter No.  Desk-17/NC/II/ID-12616/(63)/610/2018-19, 
Dated 12/10/2020. 


Preamble - 

Executive Engineer (Engineering Division), Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai has submitted a 
proposal for diversion of 0.8325 Ha. Mangrove land not notified as Protected Forest 
under Forest (Conservation) Act, 1980 for construction of Link Road from NH-4 
(Mumbai-Pune Road) to Katai Junction in Village Desai, Tal.& Dist. Thane, to the State 
Forest Department. Government of Maharashtra, vide its Government Resolution 
referred at Sr.No.2 above has granted 'in-principle' approval to that proposal. After 
complying with the conditions laid down in the order of 'in-principle' approval, it was 
under consideration of the Government to grant ‘formal approval’ to the above diversion. 


Resolution - 

1. In exercise of powers delegated to the State Governments, vide Government of 
India’s order no. F.No.11-9/98/FC, dated 13/02/2014 and dated 21/08/2014, 
Government of Maharashtra has granted 'in-principle’ approval for diversion of 0.8325 
Ha. Mangrove land not notified as Protected Forest under section 2 of the Forest 
(Conservation) Act, 1980 for construction of Link Road from NH-4 (Mumbai-Pune Road) 


Page 1 of 5 


Government Resolution No.: FLD- 1218/ CR-195/ 56-10 


to Katai Junction in Village Desai, Tal.& Dist. Thane, vide its Government Resolution 
referred at Sr.No.2 above to the proposal submitted by Additional Principal Chief 
Conservator of Forests & Nodal Officer, Maharashtra State, Nagpur, vide his letter at 
reference Sr.No-1. 

2. Additional Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer, Maharashtra 
State, Nagpur, vide his letter referred at Sr.No.3 has submitted the compliance report of 
the conditions mentioned in 'in-principle' approval. After careful consideration of the 
compliance report and in exercise of powers delegated to the State Governments, vide 
Government of India’s orders mentioned hereinabove, This Government is pleased to 
grant ‘formal approval’ to the diversion of 0.8325 Ha. Mangrove land not notified as 
Protected Forest under section 2 (ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980, for 
construction of Link Road from NH-4 (Mumbai-Pune Road) to Katai Junction in Village 
Desai, Tal.& Dist. Thane as per the proposal submitted by Additional Principal Chief 
Conservator of Forests & Nodal Officer, Maharashtra State, Nagpur’s letter No. Desk- 
17/NC/II/ID-12616/(63)/500/2018-19, Dated 04/06/2018. The details are as given 
below:- 


Village Name, Survey Number Forest Area Legal Status 
Taluka & Old Survey | New Survey (in Ha.) 
District Number Number 
Village-Desai 174 174pt 0.0234 Mangrove Land 
235 235 pt 0.1782 not notified as 
Taluka-Thane, 223 pt 223 pt 0.0928 Protected Forest 
District- Thane 180 180 pt 0.1340 
74 74 pt 0.0626 
75 75 pt 0.0115 
| 90 90 pt 0.0550 
91 91 pt 0.2750 
Total Forest Area (in Ha.) | 0.8325) Mangrove 


3. _ This formal approval is issued subject to the following conditions- 
1) The legal status of the land will remain unchanged. 


2) Compensatory Afforestation will be raised at the cost of the User Agency on 1.00 
Ha. degraded forest land made available by the Forest Department. 

3) The Forest land shall not be used for any purpose other than specified in the 
project. 

4) The User Agency will defray the cost of Net Present Value of 0.8325 Ha. of 
Forest Land as per latest guidelines of Government of India. 

5) The User Agency will defray the additional/ revised cost of Net Present Value as 
per latest guidelines of Government of India. 

6) Permission of Hon’ble High Court, Bombay/ National Green Tribunal shall be 
obtained for implementing the project in Mangrove areas as per Bombay High 
Court order, dated 27/01/2010 in PIL No.87/2006. 

Page 2 of 5 


Government Resolution No.: FLD- 1218/ CR-195/ 56-10 


7) The User Agency will obtain the Environmental Clearance from competent 
authority, if required. 

8) The User Agency shall obtain permission from Competent Authority under CRZ 
Notification, if required. 

9) The User Agency will defray the cost of removal of 07 trees in the area. However, 
only the required and minimum number of trees will be felled. In situations where 
felling of trees is avoidable and such trees could be transplanted, all efforts to 
transplant such trees at a pre designated site will be taken and additional 
expenditure, if any, in such cases shall be at the cost of the User Agency. 

10) No additional or new path will be constructed inside the forest area for 
transportation of construction materials for the execution of the project work. 

11) All Vehicles of Forest Department will not be charged Toll Tax while using this 
road. 

12)The User Agency shall plant and maintain 20 indigenous forest tree species on 
the diverted forest land to maintain the green cover at the cost of Project Agency. 
Plantation site for the purpose will be identified by the State Forest Department 
i.e Deputy Conservator of Forests, Thane (Preferably within or in the surrounding 
area of the project). 

13) The User Agency in consultation with the State Government shall create and 
maintain an alternate Habitat/ Home for the avifauna, whose nesting tress are to 
be cleared in this project. Bird's nest artificially made out of eco-friendly material 
shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining 
the forest area being diverted for the project. 

14) Additional diversion of Forest Land for extension/ strengthening of such road 
shall not be permitted within next five years. 

15)Provision of all relevant Acts, Rules made there under and guidelines applicable 
to the project shall have to be strictly followed. 

16)All the conditions stipulated by the Forest Department shall be binding on the 
User Agency. 

17)No work should be started on the proposed forest land without prior permission of 
the Chief Conservator of Forests (T.), Thane. 

18)This final approval is granted subject to the compliance of the conditions 
mentioned in Government of India’s letters mentioned in Para-1 and conditions 
mentioned in the order of in-principle approval by the User Agency and it is 
mandatory for the User Agency to comply all these conditions. 

19)Any other condition which Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest 
Force), Maharashtra State, Nagpur may impose. 

20) The actual diversion of forest land shall be effected by the Chief Conservator of 
Forests (T), Thane after compliance of all the conditions by the User Agency. 


Page 3 of 5 


Government Resolution No.: FLD- 1218/ CR-195/ 56-10 


21)The User Agency shall comply with all the conditions stipulated in the 'in-principle' 


and ‘formal approval’ letters of Government of Maharashtra. The Chief 
Conservator of Forests (Territorial), Thane shall ensure the strict compliance of 
the conditions by the User Agency and he will furnish the report in this regard to 
Additional Principal Chief Conservator of Forests and Nodal Officer, Maharashtra 
State, Nagpur from time to time. 


22)Non-compliance of any of the conditions mentioned in this order and Rules and 


4. 


Guidelines made / issued under Forest (Conservation) Act, 1980, shall amount to 
violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken 
accordingly. In case of non-compliance of any of the above conditions, the 
concerned Chief Conservator of Forests / Deputy Conservator of Forests shall 
report through the State Government to Regional Officer (Central), Integrated 
Regional Office, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government 
of India, Nagpur as per procedure laid down in the clause 1.9 of guidelines on 
25/10/1992 under the Forest (Conservation) Act, 1980. 


This Government Resolution of Maharashtra Government is available at the 


website www.maharashtra.gov.in. Reference no. for this is 202107271706483119. This 


Resolution has been signed digitally. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra. 


Digitally signed by Arvind Shankar Apte 
A 1 d DN: CN = Arvind Shankar Apte, C = IN, 
rv | n S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Revenue And 


Shankar Apte sxe ranar sos90 


( Arvind Apte ) 
Chief Conservator of Forests (Mantralaya) 


Copy forwarded to: 


Secretary, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of 
India, New Delhi. 

Regional Officer (Central), Integrated Regional Office, Ministry of Environment, 
Forests & Climate Change, Government of India, Nagpur. 

Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force), Maharashtra 
State, Nagpur. 

Additional Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer, Maharashtra 
State, Nagpur. 

Additional Principal Chief Conservator of Forests & CEO (Maha-CAMPA), 
Maharashtra State, Nagpur. 

Additional Principal Chief Conservator of Forests (Conservation), Maharashtra 
State, Nagpur. 


Page 4 of 5 


Government Resolution No.: FLD- 1218/ CR-195/ 56-10 


7) Additional Principal Chief Conservator of Forests (Mangrove Cell), Mumbai. 
8) Commissioner, Konkan Division. 
9) Chief Conservator of Forests (Forest Conservation), Nagpur. 
10)Chief Conservator of Forests (T), Thane. 
11)Collector, Thane. 
12)Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Thane. 
3)Deputy Conservator of Forests, Thane. 


13) 

14) Divisional Forest Officer, Mumbai Mangrove Conservation Unit, Mumbai. 

15)Executive Engineer, Engineering Division, Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai. 

16)Select File-F-10. 


2. Collector, Thane, Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Thane and Deputy 
Conservator of Forests, Thane are hereby directed to forward the copy of this 
Resolution to concerned Heads of Local Bodies, Panchayats, Municipal Bodies in 
addition to the relevant offices of the Government and they shall also ensure the display 
of this Resolution on their notice board as well as on the notice board of local self- 


government bodies for the information of general public. 


3. Executive Engineer, Engineering Division, Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai is hereby 
directed that he should publish the entire resolution of forest clearances granted in 
verbatim along with the details of Survey No., Gut No., area and legal status of each 
Survey, Gut No.etc. and along with the conditions and safe guards imposed by the 
Central Government while granting forest clearances in two widely circulated daily 
newspapers, one in vernacular language and other in English language and submit the 
copies of newspapers to Chief Conservator of Forests (Territorial), Thane & Deputy 
Conservator of Forests, Thane. 


4. Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the 
relevant offices of the Government are hereby directed to display the same on their 


notice board for 30 days from the date of receipt for the information of general public. 


Page 5 of 5 


